RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक २ ९ ] 


शुक्रवार , जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे १२, किंमत : रुपये ११.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ४१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
विभागीय 

आयुक्त, 

कोकणविभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मोखाडा तालुक्यातील चास ग्रामपंचायतीतील जामदयाचापडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ एप्रिल २०१६ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार विभाग , जव्हार यांनी दिनांक ५ मे २०१७ रोजी मोखाडा तालुक्यातील चास ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या जामदयाचापाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील चास ग्रामपंचायतीतील जामदयाचापाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ . क्र . 
( १ ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


१ 


२ 


पूर्वेस 

ग . नं . ३७४ अ 
पश्चिमेस 

ग . नं . ३४० अ 
३ दक्षिणेस 

ग . नं . ३५८ 
उत्तरेस 

ग . नं.३३७ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वन नाही 
वन नाही 
वन नाही 
वन नाही 


४ 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ६ जुलै २०१८ . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु).- ४१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५, शके १९ ४० 


. 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा 

समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , 

वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, मोखाडा तालुक्यातील गोमघर- वाशिंद ग्रामपंचायतीतील बनाचीवाडी वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार विभाग, जव्हार यांनी दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मोखाडा तालुक्यातील गोमघर - वाशिंद 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बनाचीवाडी पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ. जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील गोमघर- वाशिंद ग्रामपंचायतीतील बनाचीवाडी येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


, 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


ny 


पूर्वेस क.नं. ५५५ 

ताणसा अभयारण्य 
२ पश्चिमेस 

क . नं . ५५४ 
दक्षिणेस 

क.नं. ५५५ 
उत्तरेस 

ग . नं . ४५ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


४ 


वन नाही 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक ६ जुलै २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


३ 


वाडी / 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५ , शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा 

समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा समूह , 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून 

विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, मोखाडा तालुक्यातील सायदे- जोगलवाडी ग्रामपंचायतीतील सावरपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम , ४ प्रमाणे दिनांक ९ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार विभाग , जव्हार यांनी दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मोखाडा तालुक्यातील सायदे 
जोगलवाडी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या सावरपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील सायदे-जोगलवाडी ग्रामपंचायतीतील सावरपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


ग . नं . १६५ 


२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 


ग . नं . १६३ 


वन नाही 
वन नाही 
वन नाही 
वन नाही 


३ 


ग . नं . १६६ 


४ 


उत्तरेस 


ग . नं . १६८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक ६ जुलै २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, 

वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मोखाडा तालुक्यातील सायदे- जोगलवाडी ग्रामपंचायतीतील मारुतीचीवाडी-बोरीचीवाडी वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ जून 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार विभाग , जव्हार यांनी दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मोखाडा तालुक्यातील सायदे- जोगलवाडी 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या मारुतीचीवाडी-बोरीचीवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ. जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील सायदे-जोगलवाडी ग्रामपंचायतीतील मारुतीचीवाडी-बोरीचीवाडी येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा 
वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


समूह / 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


क . नं . ५६४ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


२ 


वन नाही 


ग . नं . ३० ९ 


३ 


दक्षिणेस 


ग . नं . २८८ 


वन नाही 
वन नाही 


४ 


उत्तरेस 


ग . नं . २ ९ ० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


कोकण 

भवन , 
दिनांक ६ जुलै २०१८. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५ , शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मोखाडा तालुक्यातील आसे ग्रामपंचायतीतील कुंडाचापाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा . जिल्हाधिकारी, जव्हार विभाग , जव्हार यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मोखाडा तालुक्यातील आसे 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या कुंडाचापाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील आसे ग्रामपंचायतीतील कुंडाचापाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे: 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


ग . नं . ७०/१/२ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


वन नाही 
वन नाही 


२ 


ग . नं.६३ 


३ 


दक्षिणेस 


वन नाही 


ग . नं.६३ 


४ 


उत्तरेस 


वन नाही 


ग . नं . ७०/१/२ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


कोकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक ६ जुलै २०१८. 


~ 


भाग एक ( को.वि.पु) .- ४१-२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मोखाडा तालुक्यातील आसे ग्रामपंचायतीतील धामणी, वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार विभाग , जव्हार यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मोखाडा तालुक्यातील आसे 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या धामणी पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील आसे ग्रामपंचायतीतील धामणी येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम 
४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


.. 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


ग . नं . ८ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


वन नाही 
वन नाही 


२ 


२ 


ग . नं . १० 


दक्षिणेस 


वन नाही 


ग . नं . १३ 


४ 


उत्तरेस 


वन नाही 


ग . नं . ४० अ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक ६ जुलै २०१८. 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


७ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५ , शके १९ ४० 

विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून 

विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, मोखाडा तालुक्यातील आसे ग्रामपंचायतीतील धामोडी, वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार विभाग , जव्हार यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मोखाडा तालुक्यातील आसे 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या धामोडी पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ. जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील आसे ग्रामपंचायतीतील धामोडी येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम 
४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


.. 


- 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


वन नाही 
वन नाही 


२ 


( १) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

ग.नं. १८७/१/१ 
पश्चिमेस 

ग . नं .१ ९ ७ 
३ दक्षिणेस 

ग . नं . १ ९ ५ / २ / १ 
उत्तरेस 

ग . नं . १ ९ ७ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


वन नाही 
वन नाही 


४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई , 
दिनांक ६ जुलै २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, मोखाडा तालुक्यातील आसे ग्रामपंचायतीतील ब्राह्मणगाव वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा . जिल्हाधिकारी , जव्हार विभाग , जव्हार यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मोखाडा तालुक्यातील आसे 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या ब्राह्मणगाव पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील आसे ग्रामपंचायतीतील ब्राह्मणगाव येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


ग . नं . ८८ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


वन नाही 
वन नाही 


२ 


ग . नं . १३४ 


दक्षिणेस 


ग.नं. १४ 


वन नाही 
वन नाही 


४ 


उत्तरेस 


ग . नं . ३० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 
दिनांक ६ जुलै २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५ , शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा 

समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , 

वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मोखाडा तालुक्यातील आसे ग्रामपंचायतीतील स्वामीनगर वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार विभाग , जव्हार यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मोखाडा तालुक्यातील आसे 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या स्वामीनगर पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती, पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील आसे ग्रामपंचायतीतील स्वामीनगर येथे पाडा/ वस्ती , पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


ग . नं . १ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


वन नाही 
वन नाही 


२ 


ग . नं . १ 


दक्षिणेस 


वन नाही 


ग . नं . २ 


४ 


वन नाही 


उत्तरेस 

ग . नं . १ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक ६ जुलै २०१८. 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, मोखाडा तालुक्यातील आसे ग्रामपंचायतीतील दापटी -१ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 

महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम , ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी, जव्हार विभाग, जव्हार यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मोखाडा तालुक्यातील आसे 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या दापटी -१ पाडा / वस्ती, पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती , पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील आसे ग्रामपंचायतीतील दापटी -१ येथे पाडा/ वस्ती, पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम 
४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


वन नाही 


ग . नं . ५० 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


२ 


वन नाही 


ग . नं . ५१ 


३ 


दक्षिणेस 


क . नं . २२२ 


४ 


उत्तरेस 


वन नाही 


ग . नं . ५४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विभागीय आयुक्त , 


डॉ . जगदीश पाटील, 

कोकण विभाग . 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक ६ जुलै २०१८. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५ , शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात 

येते 
आणि ज्याअर्थी, मोखाडा तालुक्यातील आसे ग्रामपंचायतीतील दापटी -२ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी , जव्हार विभाग, जव्हार यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मोखाडा तालुक्यातील आसे 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या दापटी -२ पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील आसे ग्रामपंचायतीतील दापटी -२ येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम 
४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


. 


• 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


पूर्वेस 


वन नाही 


ग . नं . ४६/१ 


२ 


पश्चिमेस 


रिझर्व्ह फॉरेस्ट 


३ 


दक्षिणेस 


वन नाही 


ग . नं . ५४ 


४ 


वन नाही 


उत्तरेस 

ग . नं . ५२ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक ६ जुलै २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५, शके १९ ४० 


~ 


विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, मोखाडा तालुक्यातील हिरवे धानवळ ग्रामपंचायतीतील पिंपळपाडा, वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहा. जिल्हाधिकारी , जव्हार विभाग, जव्हार यांनी दिनांक २८ नोव्हबर २०१७ रोजी मोखाडा तालुक्यातील हिरवे धानवळ 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पिंपळपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील हिरवे धानवळ ग्रामपंचायतीतील पिंपळपाडा येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


5 


: 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


वन नाही 


ग . नं . १२८ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


२ 


वन नाही 


ग . नं . २२७ 


३ 


दक्षिणेस 


वन नाही 


ग . नं . 


२२६ 


४ 


वन नाही 


उत्तरेस 

ग . नं . २२७ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, 

नवी मुंबई , 
दिनांक ६ जुलै २०१८. 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


